महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- SAA १०.२२/प्र.क्र.३०/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande @nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ जुन, २०२२ 


ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


१)अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी 
२)अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
३)अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 
४अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
प)अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
६)अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
७)अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
८)अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 
९)अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ(उस), नांदेड 

१०)अधीक्षक अभियंता, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे 

११)अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 

१२)सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१३)अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

१४)अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१५)अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 

१६)अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

१७)अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे 

१८)अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प, ओरोस, सिंधुदुर्ग 

१९)अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 

२०)अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 

२१अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा. 

उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 

अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आळी आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 
(०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या 
तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू. २४,००,०००/- (रक्‍कम रू.चोवीस लक्ष फक्त) इतका निघी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२२/प्र.क्र.३०/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३०.०७.२०२२ पुर्वी खर्च 
करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच 
निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा तपशील 
शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील 
खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महाळेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन 
शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६०८१३१७५९१९२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.06.08 13:25:20 +05'30' 
(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय VSI व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


बीजीएम १०.२२/प्र.क्र.३०/२०२२ /अर्थ-१ सोबतचे विवरणपत्र 
नाम निर्देशित 
व्यक्तीचे नाव 
मृत कर्मचा-याचे a 


संपण six मंजर रक्‍कम 
ह कर्मचा-याशी 


मंडळ, कुवारबाव, 
रत्नागिरी. 


अधीक्षक अभियंता, : (27229 
उस्मानाबाद ग एलआयडी- 
पाटबंधारे मंडळ, ड्डॅ ? 
उस्मानाबाद 
एघश्‍्वनाथ 9 ६०,००० 
— कुपावि.१/ 
अधीक्षक अभियंता, Rae 
कुकडी सिंचन : — 
र : ay GO 3००० 
मंडळ, पुणे कुपावि.१/ 
७०६ 
ro 5 श्रीम ६०,००० 
अधीक्षक अभियंता, 
सातारा पाटबंधारे टंकलेखक गायकवाड, पत्नी 
प्रकल्प मंडळ, सातारा 


१) के.बडु लक्ष्मण द पबडु ६०,००० 
भडके मजूर भडके,मुलगा 
२) के.आब द q ६०,००० 
अधीक्षक अभियंता भाऊसाहेब मोकळे मजूर आबासाहेब 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र मोकळे ,पत्नी 
बिकास प्राधिकरण, : श्री विश ६०,००० 
अहमदनगर . 
धोक्षक अभियंता ; eae 3 eb 665 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 
नाशिक : 5 rere 
कालवा चायामिया 
मंजाबापु “ 0,000 
श्री शरद मंजाबापु ‘ 
गिते ,मुलगा 
| 
धोक्षक अभियंता, : ? ६०,००० 
नागपूर पाटबंधारे | बासुदेव : 
मंडळ, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता, 
गुणनियंत्रण मंडळ, 
पुणे 


अधीक्षक अभियंता, 


१) कै. गंगाधर व 
शिवराम पाडळे प्रयोगशाळा 


परिचर 


१)सखाराम दिंगाब - 
BRBN- 
झोडगे वाहन चालक 
३९२६९ 


यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 


अधीक्षक अभियंता, 
खारभुमी विकास 
मंडळ, ठाणे 


अधीक्षक अभियंता, 
उर्ध्व वर्धा सिंचन 
मंडळ, अमरावती 


सचिव , जलसंपदा 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
पुणे 


Weep अभियंता, 
नांदेड पाटबंधारे 
मंडळ, नांदेड 


अधीक्षक अभियंता 

व प्रशासक,लाभक्षेत्र 

बिकास प्राधिकरण, 
सोलापूर 


अधीक्षक अभियंता 
व सहसंचालक, 
महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, 
नाशिक 


चौकीदार = |MDB-2&0 


PWMH- 
६४६९१ 


BRBN- 


गुलाबराव गज्जलवार 
४७६७२३ 


अनुरेखक 


१) के. 


जयसिंग मोरे लिपीक नि 


टंकलेखक 


GAMH - 
९७१५५ 


दप्तर कारकुन PME 
चि ७८८८५ 


4 
a” 
a 
ll 
a 
4 


a? 
a 


मजूर 


मजूर 


१)के.लक्ष्मण राघो 
टोंगारे 


अधीक्षक अभियंता, |१)कै.किशोर लक्ष्मण श्रीमती मीरा 
उत्तर कोकण ।भोये किशोर भोये ,पत्नी 
पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा, ठाणे 
१)के.सुभाष धोंडु 
अधीक्षक अभियंता, |नाईक 
दक्षिण कोकण 
पाटबंधारे प्रकल्प |२)के.कृष्णा 
मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी |काशिनाथ सलाम 


अभियंता. A 
अधीक्षक : - — पुष्पा 
जळगांव पाटबंधारे अपले निवृत्ती सपकाळे 

आरेखक श्रेणी 


oR 


प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव 


: हरिश्चंद्र अभियंता PWMH 
शाखा अभियंता 
७८११९ 
अधीक्षक : 
अभियंता,तापी 3 9 
आरेखक श्रेणी- | PWMH - 
गोदावरी जलविद्युत : a 
उपसा सिंचन मंडळ, 
जळगांव FAN शशिकां श्रीमती 
अभियंता 0१४ - 
शाखा अभियंता 
७८५३० 
अधीक्षक अभियंता, ,श्री संजय श्रोमतो 
सिंचन बिनतारी |PWMH - जय 
सातारा eee 
. यंत्रचालक |८५२१४ 
मंडळ,सातारा 


एकुण a चोवीस लक्ष फक्त 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.06.08 13:25:39 +05'30' 


( सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


